“लोणार सरोवर विकास” आराखडयाकरिता 
विभागीय आयुक्‍त अमरावती यांच्या नावे स्वीय , 
प्रपंजी खाते उघडण्याबाबतचा शासन निर्णय रद्द 
करण्याबाबत तसेच नव्याने स्वीय प्रपंजी खाते 
उघडण्यास परवानगी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.६८/का.१४४४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४००० ३२. 
दिनांक: २७.०४ . २०२३. 


वाचा : १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक:ःसंकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८४ /फ-९. 
दिनांक : २७.०७. २०२२. 
२) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.६८/का.१४४४, 
दि.१४ .१२. २०२२. 
प्रस्तावना -: 
उपरोक्त संदर्भ क्र. (9) येथील दि. २७.०७. २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लोणार 


सरोवर विकास आराखडयास मान्यता देण्यात आली आहे. लोणार सरोवर विकास आराखडयातील 


कामनिहाय आवश्यक निधी “ळोणार सरोवर विकास समिती” कडे देण्यासाठी स्वीय प्रपंजी लेखा 


खाते उघडण्यास संदर्भाधीन क्र.(२) येथील दि.१४.१२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये परवानगी 
देण्यात आली होती. 
तथापि, प्रधान महाळेखापालळ, (लेखा व हकदारी) il, नागपूर यांनी स्वीय प्रपंजी खाते 


उघण्याकरिता प्रधान महालेखापाल, (लेखा व हकदारी) ।, मुंबई यांची सहमती घेण्याच्या सूचना 


दि.२०.०३.२०२३ च्या पत्रान्वये दिल्या होत्या. त्यानूसार प्रधान महाळेखापाल, (लेखा व हकदारी) |, 


मुंबई यांनी त्यांच्या दि.२९.०३.२०२३ च्या अनौपचारिक संदर्भान्वये मा.मुंबई उच्च न्यायालय 


खंडपीठ, नागपूर यांच्या दि.१५.०६.२०२२ च्या आदेशाच्या अधीन राहून, विभागीय आयुक्‍त 


अमरावती यांच्या नावे ळोणार सरोवर विकास आराखडयाकरिता सन २०२३-२४ या आर्थिक 


वर्षापासून स्वीय प्रपंजी खाते उघडण्यास अटींची पुर्तता करण्याच्या अधीन राहून परवानगी दिली 


आहे. 


सबब, सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने, संदर्भाधीन क्र. (2) येथील दि.१४.१२.२०२२ रोजीचा 


शासन निर्णय रद्द करुन, लोणार सरोवर विकास आराखडयाकरिता विभागीय आयुक्‍त अमरावती 


यांच्या नावे नव्याने स्वीय प्रपंजी खाते उघडण्यास, अटींची पुर्तता करण्याच्या अधीन राहून परवानगी 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.६८/का.१४४४ 


शासन निर्णय -: 

“लोणार सरोवर विकास आराखडया”करिता “विभागीय आयुक्‍त, अमरावती तथा अध्यक्ष 
ळोणार सरोवर विकास समिती” यांच्या नावे स्वीय प्रपंजी खाते उघडण्याच्या अनुषंगाने, 
दि.१४.१२.२०२२ रोजीचा शासन निर्णय तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहे. 

2. मा.मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ, नागपूर यांच्या दि.१५.०६.२०२२ च्या आदेशास 


अनुसरुन “विभागीय आयुक्‍त, अमरावती तथा अध्यक्ष लोणार सरोवर विकास समिती” 


यांच्या नावे सन २०२३-२४ पासून स्वीय प्रपंजी खाते उघडण्यास खालील अटींची पुर्तता 


करण्याच्या अधीन राहून सहमती देण्यात येत आहे :- 


i. The said Personal Ledger Account shall be subject to Audit. 

1. The Administrator should ensure proper maintenance of Account. 

ili. The credit to the PD/PLA may be done as per the GR dated 27.7.2022 and the 
expenditure may be made as per the approved works under Lonar Crater 
Development Plan. Expenditure from the PD/PLA may not be done for any other 
project 

iv. The procedure of Nil Bill may be followed as per Finance Department GR dated 

27.09.2016 

v. Financial transaction must be done from time to time. 

vi. Either on quarterly or monthly basis, balances in this PLA shall be reconciled by 

the Department. 

vii. All Rules in Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this PLA. 

viil.Specific internal control measures and arrangements should be put in 
place to monitor the operation of the PD/PLA and establish a system 
for continued timely reconciliation and audit of PD/PLA. 

ix. Office of the Accountant General(A&E) II Nagpur will issue an authority 
on receipt of Government orders. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने, त्यांचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. 


७९/२०२३/कोप्र-५, दि.२४.०३.२०२३ अन्वये तसेच प्रधान महाळेखापाल (लेखा व हकदारी)-।, मुंबई 


यांच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. TM/Ch.2/UOR १९५/नियोजन विभाग/२०२२- 
23/9923, दि.२९.०३.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


os सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०४२७१४५८१११८१६ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, MILIND 


RAGHUNATH 
KULKARNI 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.६८/का.१४४४ 


२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागपूर. 

४) विभागीय आयुक्त, अमरावती तथा अध्यक्ष, लोणार विकास समिती. 

५) जिल्हाधिकारी, बुलढाणा. 
) 
) 
) 
) 


६) जिल्हा नियोजन अधिकारी, बुलढाणा. 

७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/ बुलढाणा. 

८) उप सचिव, वित्त विभाग, कोषा-५, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९) उप सचिव, महसूल व वन विभाग/का.क्र.फ-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
११) नियाजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवडनस्ती, का.१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


